कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत तेलबिया व तेलताड अभियान 
वार्षिक कृती आराखड्याची सन २०१८-१९ 
मध्ये अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/ प्र.क्र.४६/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: १६ मे, २०१८. 


वाचा :- 
१) कृषी सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग (गळीतधान्य शाखा), भारत सरकार यांचे पत्र क्र.४- 
9/209Z-98/NFSM (OS &OP), दि.०२/५/२०१८. 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र.२/रागतेअ.(गळीत)१८-१९/प्र.मा. प्र./प्र.क्र.१/१७४/१८, 
दि.४ मे, २०१८. 
प्रस्तावना 


केंद्र शासनाने सन २०१४-१५ पासून, एकात्मिक गळीतधान्य, तेलताड व मका विकास कार्यक्रम 
ऐवजी राष्ट्रीय तेळबिया व तेलताड (National Mission on Oilseed and Oil Palm (NMOOP)) या 
अभियानाची सुरुवात केळी होती. सन २०१८-१९ पासून केंद्र शासनाने राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड 
अभियान राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेलताड) मध्ये अंतर्भूत केळे आहे. सदर अभियानात 
अभियान क्र.१ ( तेलबिया), अभियान क्र. २ (तेलताड) व अभियान क्र.३ (वृक्षजन्य तेळबिया) या तीन 
अभियानांचा समावेश असून राज्यात अभियान क्र.१ (तेलबिया) व अभियान क्र.३ (वृक्षजन्य तेलबिया) यांची 
अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सदर अभियानामधे मुलभूत बियाणे खरेदी (१०० टक्‍के केंद्र हिस्सा) 
ही बाब वगळता इतर बाबीसाठी केंद्र राज्य हिळ्याच्या अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० असे राहणार आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील पत्रान्वये, राज्यात सन २०१८-१९ या वर्षात राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान (तेळबिया व तेलताड) ची अंमलबजावणी करण्यासाठी ₹६,९०४.९८ लक्ष निधीच्या 
वार्षिक कृती आराखडयास मंजूरी दिली आहे. सदर वार्षिक कृती आराखडयानुसार सदर अभियान 
राज्यात सन २०१८-१९ मध्ये अभियान-१ (तेळबिया) व अभियान-३ (वृक्षजन्य तेलबिया) साठी राबविण्यात 
येणार असून, अभियान-१ साठी ₹६,७९८.७४ लक्ष व अभियान-३ साठी ₹१०६.२४ लक्ष नियतव्ययाचा 
कार्यक्रम मंजूर आहे. सदर निधीमध्ये केंद्र हिस्सा ₹४,१७४.९८ लक्ष व राज्य हिस्सा F 2,930.00 लक्ष 
इतका आहे. केंद्र शासनाने मंजूरी दिलेल्या ₹६,९०४.९८ लक्ष (अक्षरी रुपये एकोणसत्तर कोटी चार लक्ष 
अठ्ठ्याण्णव हजार फक्त) निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय 
१. केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेळताड) 
अभियानातंर्गत अभियान-१ (तेलबिया) व अभियान-३ (वृक्षआधारित तेलबिया) अंतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/ प्र.क्र.४६/४ओ 


केलेला कार्यक्रम राज्यात सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यसाठी ₹६९०४.९८ लक्ष (अक्षरी रुपये एकोणसत्तर 
कोटी चार लक्ष अठ्ठ्याण्णव हजार फक्त) निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. केंद्र शासनाने सदर अभियानअंतर्गत मंजूर केलेल्या ₹६९०४.९८ लक्ष निधीचा अभियान निहाय 
केंद्र व राज्य हिस्सा पुढीलप्रमाणे राहील. 


(रूपये लाखात) 
अ.क्र अभियानाचे नाव केंद्र हिस्सा| राज्य हिस्सा एकूण 
(६० टक्के) | (४० टक्के) 
Pa | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य) $999.28  २६८७.५० | ६७९८.७४ 
२. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (वृक्षजन्य तेलबिया) ६३.७४ ४२.५० १०६.२४ 
एकूण ४१७४.९८ | २७३०.०० | ६९०४.९८ 


३) सदर वार्षिक कृती आराखडयामधीळ अभियाननिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर 
आर्थिक व भौतिक लक्ष्यांकांचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व “ब”मध्ये नमूद केले आहे. 

४ राज्य हिळछ्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या अखत्यारीतील तरतूदीस प्रशासकीय तसेच 
वित्तिय मान्यता, संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडून देण्यात येईल. 

५ सदर निधीचा विनियोग करताना, केंद्र शासनाने सदर अभियानाच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना, दि.२ मे, २०१८ पत्रान्वये मंजूर केलेला कृति आराखडा विचारात घेऊन, सन २०१८- 
१९ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेलताड) कार्यक्रम राबवावा. कोणत्याही परिस्थितीत 
मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही, याबाबत आवऱ्यक ती दक्षता घ्यावी. 

६ सदर अभियान अंतर्गत यांत्रिकीकरण घटकाची अंमलबजावणी, शासन निर्णय क्र.०४१८/ 
प्र.क्र.१५५/ १४-अ,दि.२७ एप्रिळ, २०१८ च्या शासना निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या उन्नत शेती - समृध्द 
शेतकरी मोहिमेच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार करण्यात यावी. 

७ सदर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपदधती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली 
व नियमांचे/ प्रकियेचे/वित्तीय अधिकांराच्या मर्यादेत/?.//.0 मॅन्युअळचे अधिन राहून/0./.0 
तत्वानुसार/0/७च्या निर्देशानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ तरतुदीनुसार, बजेट व 
कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणानी करावी. कोणत्याही 
परिस्थितीत शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित 
क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 

८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व तेलताड) उदिष्ट पूर्तीसाठी संचाळक (विस्तार व 
प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात 
घेवून उदिष्टनिहाय सविस्तर मार्गदर्शक सूचना सर्व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. 

९) सदर अभियनअंतर्गत गट प्रात्यक्षिके व अन्य लाभ देण्याकरीता लाभार्थी निवड करताना अल्पव 
अत्यल्प भूधारक शेतकरी,अनुसूचित जाती/जमाती शेतकरी व महिला लाभार्थी यांना प्राधान्य देण्यात 
यावे. 

qo) अभियानाचा मासिक/तिमाही प्रगती अहवाल केंद्र शासनास सादर करावेत. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/ प्र.क्र.४६/४ओ 


११) अभियानाची अमंलबजावणी अधिक प्रभाविपणे व परिणामकारकरित्या होण्याच्या दृष्टीने या 
अभियानाअंतर्गत प्रकल्पाधारित विकास/ विस्तार कार्यक्रम राबविण्यात यावा. 

१२) या अभियानाचे मुल्यमापन त्रयस्थ यंत्रणेकडून (Third Party Evaluation/Pet Bara, 

१३) सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये वैयक्तिक लाभ दिलेल्या लाभधाराकांची यादी तालुका 
कार्यालये/पंचपायत समिती/जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी. 

१४) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या अनुदानाची रक्‍कम DETER त्यांच्या बँक खात्यावर PFMS प्रणाली द्वारे 
जमा करण्यात यावी. 

१५) लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधारकार्डशी Link असणे आव्यक आहे. 

१६ सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने 
निधी आहरण व वितरण करणेसाठी विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
१. । आयुक्तालय | संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण, कृषी | सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी आयुक्तालय, 
स्तर AGATA, For महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२. | विभागस्तर | संबंधित विभागीय कृषी सह संचालक | संबंधित विभागीय कृषी we संचालक 
कार्यालयातील लेखाधिकारी 
३. । जिल्हास्तर | संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी | संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 
कार्यालयातील लेखाधिकारी 


१७ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा अंतिम अहवाल 
केंद्र शासनाला तसेच राज्य शासनास सादर करताना त्यामध्ये अनुसूचित जाती/जमातीचे शेतकरी 
यांच्यासाठी निर्धारित केलेले भौतिक/आर्थिक साध्य याबाबतची माहिती स्वतंत्रपणे सादर होईल, 
याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 
१८) सदर शासन निर्णय मा. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१६१३२८३२२६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andi 

S h r | ka n t 00 G-coverninaht OF Matiarasitrs: गता चर 
And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

C h d k 2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b1bee 
Offfaa62085c34db6bfd8c, 

1 a n ra a n t S elNumber-dadoszecaeasessocd2s5caastz0d7ce74cfd 

3a95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant 

A n d g e pie 301 8.05.16 13:31:16 +05'30° 

(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/ प्र.क्र.४६/४ओ 


४) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 


८) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 

११) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

१२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

१४ महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८)सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०)निवड नस्ती ४-अ. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/ प्र.क्र.४६/४ओ 


प्रपत्र-अ 


सन २०१८-१९ साठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य) वार्षिक कृती आराखडा 


(रुपये लाख) 
केंद्र: मंजुर लक्षांक 
अ.क्र घटक / बाब की उच्चतम अनुदान मर्यादा | परिमाण आर्थिक 
वि खर्चाचे भौतिक केंद्र राज्य एकुण 
प्रमाण हिस्सा हिस्सा छै 


अ. बियाणे घटक 


केद्र शासनाने निर्धारीत 
केलेल्या दरानुसार 
खरेदीची पुर्ण किंमत 
प्रतिपूर्ती अनुदान 


मुलभूत 
(पैदासकार) 
बियाणे खरेदी 


पायाभूत बियाणे 
उत्पादन 
प्रमाणित बियाणे 
उत्पादन 
प्रमाणित बियाणे किंमतीच्या ५० टक्के 
वितरण किंवा उच्चतम 
अधिक उत्पादन रु.४०००/क्विटल 
देणारे वाण मर्यादेत 


रु. २५००/क्‍्विटल fea. ८१.०० १३५.०० 


रु. २५००/क्‍्विटल fea. ४०२.५७ ६७०.९५ 


एकुण बियाणे घटक ....() १३८०.७७ २२४७.९५ 


ब. तंत्रज्ञान प्रसार घटक 


गट प्रात्यक्षिके 1 -- | -- | | | =| =| 
आ) भुईमुग रु. १००००/हेक्टर हे १३५० ८१.०० ५४.०० १३५.०० 
५ | ब) सोयाबीन ६०:४० रु. ६०००/हेक्टर हे. २६००० | ९३६.०० | ६२४.०० |94§0.00 
क) करडई रु. ३०००/हेक्टर हे. ८०० १४.४० ९.६० २४.०० 
एकुण गट २८१५० | १०३१.४० | ६८७.६० ।१७१९.०० 
प्रात्यक्षिके a | 
६ शेतकरी प्रशिक्षण | ६०:४० रु. २४०००/प्रशिक्षण संख्या २५० ३६.०० २४.०० ६०.०० 
७ । अधिकारी ६०:४० | रु.३६०००/प्रशिक्षण | संख्या as ४.१० २.७४ | ६.८४ 
प्रशिक्षण भे न | | न 
एकुण तंत्रज्ञान प्रसार 
1 - | | = 9099.40 | ७१४.३४ [9624.28 
घटक....(ब) 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/ प्र.क्र.४६/४ओ 


क. उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा वितरण 


जिप्सम/ किंमतीच्या 
किंमतीच्या ५० टक्के 
८ mesial ६०:४० किंवा उच्चतम हे ६५०० । २९.२५ १९.५० | ४८.७५ 
डोलामाईट/ न — : $ .२५ 4 (94 
संपत रु.७५०/ 
.एस.पी. 
जैविक खते किंमतीच्या 
किंमतीच्या ५० टक्के 
(रायझोबियम वाच्यता 
९ कल्चर/पी.एस ६०:४० किंवा उच् हे १५००० २७.०० १८.०० ४५.०० 
/पी.एस. कक 
रु.३००/हेक्‍क्टर 
बी.) 
पिक संरक्षण 
औषधे किंमतीच्या ५० टक्के 
१० | (तणनाशके व ६०:४० किंवा उच्चतम हे. 30000 | ९०.०० | ६०.०० | १५०.०० 
सुक्ष्ममुलद्रव्यासह रु.५००/हेक्‍्टर 
) 
जैविक किड किमतीच्या ५० टक्के 
११ । नियंत्रण ६०:४० किंवा उच्चतम हे. १२०० ३.६० २.४० ६.०० 
(एन.पी.व्ही.) रु.५००/हेक्‍्टर 
अ.जा/अ.ज./अल्पव 
अत्यल्प भूधारक/महिला 
लाभार्थ्यांसाठी 
किंमतीच्या ५० टक्के 
aoe किंवा उच्चतम 
र ऑपरेटेड हजार 
सुधारीत कृषि रु.६३,०००/ औजार यां 
१२ | सुधारीत कृषि ६०:४० संख्या २००० | ७५६.०० | ५०४.०० |१२६०.०० 
औजारे मर्यादेत, इतर 
औजारे आतर 
लाभा! 
किंमतीच्या ४० टक्के 
किंवा उच्चतम 
रु.५०,०००/औजार 
मर्यादेत 
किमतीच्या ५० टक्के 
किंवा पाईप्सच्या 
१३ । पाईप्सचा पुरवठा | ६०:४० | प्रकारानुसार उच्चतम रु. | मिटर |९५०००० | २८५.०० | १९०.०० | ४७५.०० 
२० ते ५०प्रती मीटर 
मर्यादेत 
एकुण उत्पादन वाढीसाठी का Ween ee हा 
निविष्ठा घटक....(क) >> र : 
ड. फ्लेक्झी निधी 
_ किंमतीच्या ५० टक्के 
व डिझेल पंपसंच as वा 
अ ६०:४० किवा उच संख्या | १५०० | ९०.०० | ६०.०० | १५०.०० 
वितरण च 
,१०,००० मर्यादेत 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/ प्र.क्र.४६/४ओ 


खर्चाच्या ५० टक्के 
किंवा उच्चतम 
व शेततळी (20 X म वां 
ब ६०:४० .४०,४६७/- (मागेल | संख्या | ayo | ३६.४२ | २४.२८ | ६०.७० 
20 X 3) त्याला 
COTA ठोततळे 
धर्तीवर) 
| खर्चाच्या ५० टक्के / | / 
किंवा उच्चतम 
= शोततळी (30 X ग चां 
क ३०>३) ६०:४० .40,000/- (मागेल संख्या १५० ४५.०० ३०.०० | ७५.०० 
त्याला ठोततळे 
धर्तीवर) 
गोदाम उभारणी खर्चाच्या ५० टक्के 
S | (२५० मे.टन ६०:४० किंवा उच्चतम रु. संख्या ३० | 224.00 | १५०.०० | ३७५.०० 
क्षमता) १२.५० लाख मर्यादेत 
डन फ्लेक्झी निधी ३९६.४२ | २६४.२८ | ६६०.७० 
घटक....(ड) i ब : 


इ. प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च 


तांत्रीक qaqa 
अ | सहाय्यता ६०:४० ABATE) संख्या Bo ५३.७६ | ३५.८४ | ८९.६० 
वा न मा.सू.प्रमाणे न न न 
गटाचे मान 
भाडे तत्वावर 
ब वाहन घेणे ६०:४ ६५.९४ ३.९६ ९.९ 
०:४० = - - ; . 20 
/अभियान : 
सनियंत्रण 
क | आकस्मीक खर्च | ६०:४० 1 -- | pa | | — | १२.०० | ८.०० | 20,00 
एकुण प्रकल्प व्यवस्थापन 
aoe शनि pom = a ७१.७० | ४७.८० | 998.40 
खर्च कट) 
एकुण एकंदर pa a pa | | | $999.28 ।२६८७.५० ६७९८ .08 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/ प्र.क्र.४६/४ओ 


प्रपत्र-ब 
सन २०१८-१९ साठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (वृक्षजन्य तेलबिया) वार्षिक कृती आराखडा 
(रुपये लाख) 
मंजुर लक्षांक 
उच्चतम अनुदान आर्थिक 
अ.क्र घटक/बाब परिमाण 
मर्यादा भौतिक | se राज्य 
एकुण 
हिस्सा | हिस्सा SP 
१. क्षेत्र विस्तारासाठी निविष्ठा 
१.१ नर्सरीचा एकात्मिक विकास आणि लागवड 
3) ca रु, २०,०००/हेक्‍्टर हेक्‍टर १०० १२.०० ८.०० २०.०० 
महुआ (२०० र || Base 
बो रु. १५,०००/हेक्‍्टर क्टर By ४.९५ ८.२५ 
) रोपे/हे.) 9000. हे हे 4h ९५ ३.३० २५ 
क) कोकेन (40 रु. १५,०००/हेक्टर | हेक्‍टर ३४५ 39.04 | २०.७० ५१.७५ 
aye) es : a ae 
एकुण १.१. | --- | | 4oo ४८.०० ३२.०० ८०.०० 
१.२ वृक्षजन्य तेलबिया लागवडी WAT देखभाल 
अ) | करंज (४ वषी रु. २,०००/हेक्टर | हेक्टर | २४.१० ०.२९ ०.१९ ०.४८ 
बो | महुआ (८ वर्षी रु. २,०००/हेक्टर | हेक्टर | 922.44 | २.१९ १.४६ ३.६५ 
क) | कोकम (६ वषी रु. २,०००/हेक्टर | हेक्टर | ३२४.७० | ३.९० २.६० ६.४९ 
Wem || --- | | --| ५३१.३५ ६.३८ ४.२५ १०.६३ 
एकुण .....(१) 1 -- | | -- | १०३१.३५ | ५४.३८ | ३६.२५ ९०.६३ 
२. उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा 
आंतरपिक ea eo राज्यासाठी मंजूर 
२.१ यां रु. १,०००/हेक्टर | हेक्‍टर a मंजूर नाही. 
घेण्यासाठी अनुदान 
३. तंत्रज्ञान प्रसार घटक 
रु. , 
३.१ शोतकरी प्रशिक्षण संख्या षु ०.७२ ०.४८ १.२० 
२४,०००/प्रशिक्षण 
विस्तार कर्मचारी/ डे 
३.२ अधिकारी/निविष्ठा sans गड ग संख्या २ ०.४३ ०.२९ ०.७२ 
विक्रेते प्रशिक्षण ; 
एकुण .....(3) oe | -- | | 6 | १.१५ ०७७ | ,७७ १.९२ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/ प्र.क्र.४६/४ओ 


8 41... १.९२ १.२८ ३.१९ 
खर्च 1 1 कढ 
५.फलेक्झी निधी | | | 
खर्चाच्या ५० टक्के 
किंवा उच्चतम 
शेततळी (२० २० तळा 
५.१ 5 रु.४०,४६७/- संख्या ३ ०.७२ ०.४८ १.२०० 
(मागेल त्याला 
शेततळे धर्तीवर) 
खर्चाच्या ५० टक्के 
किंवा उच्चतम 
ठ]ोततळी (30 X 30 ae 
५.२ रु.५०,०००/- सख्या र ०.९० ०.६० १.५०० 
> 3) जातां 
(मागेल त्याला 
शेततळे धर्तीवर) 
—_ किंमतीच्या ५ 
डिझेल पंपसंच पना नाती i Poe 
43 वितरण टक्के किवा उच संख्या ७८ ४.६८ ३.१२ ७.८०० 
रु.१०,००० मर्यादेत 
एकुण .....(५) poe = | ६.३० | ४.२० १०.५०० 
एकुण एकंदर (१ते ५ 1 -- | _ _ ६३.७४ | ४२.५० १०६.२३८ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


